केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत 
लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथे अल्पसंख्याक 
समाजातील मुलींसाठी वसतीगृह बांधकामाचा अतिरीक्त 
राज्य हिवड्यातील निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१४ प्र.क्र.१४१/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २८/०३/२०२४ 


संदर्भ - 


१, 


अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
.3/93(8)/2093-PP-MsDP-MOMA, [@.30.92.2094. 


२. शासन पत्र क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र ६८/का-७, दि.०३/०३/२०१६. 

३. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, 
दि.३१/०३/२०१६. 

४. अल्पसंख्याक विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, 
दि.३०/०४/२०१६. 

५. अल्पसंख्याक विकास विभाग, झासन feta क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, 
दि.१९/११/२०१८. 

६. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, 
दि.१०/०९/२०२०. 

७. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.३/१३(९)/२०१३-०२- MsDP-MOMA, दि.१७.०८.२०२०. 

८. अल्पसंख्याक विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, 
दि.१४/०९/२०२२. 

९. जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातुर यांचे पत्र क्र. जा. क्र. २०२२-२३/अल्पसंख्यांक/ MsDP 
उदगीर मुलींचे वसतीगृह बांधकाम योजना/कार्या-२/२०५५, दि. २०/११/२०२३. 

प्रस्तावना :- 


१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन 


विकास कार्यक्रमांतर्गत (पूर्वीचा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ) राज्यातील उदगीर, जि.लातुर येथील 


मुलींसाठी वसतीगृह बांधकामाचा रु. ५७९.४८ लाख किंमतीचा प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव, यांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या मान्यतेने केंद्र शासनास पाठविण्यात आला होता. 
संदर्भ क्र. (१ नुसार १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 


(पूर्वीचा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम MsDP) गठीत शाक्‍तिप्रदान समितीने दि. १४/१२/२०१५ रोजी 
झालेल्या १०६ व्या बैठकीत लातुर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथे अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांसाठी 
१०० प्रवेशक्षमतेचे ०१ वसतीगृह इमारत बांधकामाच्या रु.३१०.०० लाख इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास 


मान्यता दिली असुन सदर कामात केंद्रःराज्य हिस्सा प्रमाण ५०:५० आहे. संदर्भ क्र. (२) अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१४ प्र.क्र.१४१/का-७ 


राज्यशासनाचा वसतीगृह प्रस्ताव मुलांसाठी नसुन मुलींसाठी असल्याचे केंद्र शासनास कळविण्यात 
आले. केंद्र शासनाच्या दि. २५/०५/२०१६ च्या शुद्धीपत्रकानुसार उदगीर शहर, जि. लातुर येथे 
मुलींसाठी वसतीगृह बांधकामाच्या रु.३१०.०० लाख किंमतीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली व सदर 
कामात निधी वितरणाचे केंद्र: राज्य प्रमाण ६०:४० असुन पहिल्या हप्त्यात कमी वितरीत झालेला निधी 
दुस-या हप्त्याच्या वेळी समायोजित करण्यात येणार आहे. 

संदर्भ क्र. (६) व (८) नुसार उदगीर शहर, जिल्हा लातुर येथे अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींच्या 
१०० क्षमतेच्या वसतिगृह इमारत बांधकामाकरीता पहिल्या व दुस-या हप्त्यातील केंद्र तसेच राज्य 
हिळ्यातील एकुण अनुक्रमे रु. १८६.०० लाख व रु. १२४.०० लाख असा एकुण रु.३१०.०० लाख इतका 
निधी जिल्हाधिकारी लातुर यांना वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. (९) अन्वये विनंती केल्यानुसार 
उदगीर शहर, जिल्हा लातुर येथे अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींच्या १०० क्षमतेच्या वसतिगृह इमारत 
बांधकामाचा अतिरीक्त राज्य हिऱड्यातील रु. ३८९.४१ लाख इतका निधी जिल्हाधिकारी, लातुर यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
१. केंद्र पुरस्क्रुत प्रधान मंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत उदगीर शहर, जिल्हा लातुर येथे 
अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींच्या १०० क्षमतेच्या वसतिगृह इमारत बांधकामाकरीता सुधारीत दर 
GUS अनुसरुन संदर्भ क्र.५ अन्वये मिळालेल्या प्रशासकीय मान्यतेसनुसार (FAT. किंमत रु.६९९.४१ 
लाख वजा केंद्र हिस्सा रु.१८६ लाख वजा नियमित राज्य हिस्सा रु.१२४.०० लाख जाता अतिरीक्त 
राज्य हिस्सा रु.३८९.४१ लाख ) अतिरीक्त राज्य हिळ्ऱ्यातील रु.३८९.४१ लाख इतका निधी 
जिल्हाधिकारी, लातुर यांना वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(लाखात .रु) 
7 युनिट | प्रशासकी | केंद्र राज्य तिरीक्त | दि. १०.०९.२०२० । दि. १४.०९.२०२२ विभागाद्वारे वितरी 
किंमत य हिस्सा | हिस्सा | राज्य रोजीच्य शा.नि द्वारे | रोजीच्य शा.नि द्वारे | वितरीत एकुण | करावाया 
मान्यता हिस्सा पहिल्या हप्त्यातील | दुस-या हप्त्यातील | निधी चा 
किंमत वितरीत निधी वितरीत निधी अतिरीक्त 
(एकुण राज्य 
प्रकल्प a राज्य ual राज्य fal राज्य | हिस्सा 
किंमत) 
२ ३ चिं 4 & a ८ ९ aa ध्ध्थिं १२ | १३ शि गे 
अल्पसंख्याक 
मुलींसाठी 
ठ्ठ ३१० | ६९९.४१ | १८६ १२४ । ३८९.४१ | ७७.५० | ७७.५० | १०८.५० | ४६.५० | १८६ | १२४ | ३८९.४१ 
प्रवेशक्षमतेचे 
०१ वसतीगृह 
इमारत 
बांधकाम 


केंद्र व राज्य शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या 
तसेच निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक 
वित्तीय प्रणाली (PFMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१४ प्र.क्र.१४१/का-७ 


> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 


कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency 

म्हणून अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्‍ती करण्यात आली 

आहे. 

> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले 

आहे. सदर योजना PFMS प्रणालीवर Map करण्यात आली आहे. 
२. सन 2022-23 या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील 
प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध कामांना वितरीत केलेला व त्यासमरूप वितरीत 
करावयाचा राज्य हिऱऱ्यातील निधी योजनेच्या स्टेट बॅक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे 
उघडण्यात आलेल्या SNA खाते क्र. ४०५३३३४५६७८ व IFSC CODE -58॥९००६१५२४ खात्यावर 
जमा करण्यात आला आहे. 
३. जमा करण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामधून उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (१४) 
प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला अतिरीक्त राज्य हिळड्यातील रू.३८९.४१ लाख इतका निधी PFMS 
प्रणालीव्दारे उदगीर शहर क्षमतेच्या १०० जिल्हा लातुर येथे अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींच्या , 
वसतिगृह इमारत बांधकामाकरीता जिल्हाधिकारी, लातुर यांना वितरित करण्यात येत आहे. याकरिता 
ते आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. जिल्हाधिकारी, 
लातुर यांनी ०॥॥$ प्रणालीव्दारेच सदर रक्‍कम विकासकामांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 


४. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमाअंतर्गत (PMJVK) ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करुन वितरित केला आहे, त्याच 
प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अन्य प्रयोजनाकरिता 
सदर निधी खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर विनाविलंब कारवाई करण्यात येईल. 

५. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत «=(PMUVK) मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या 
अमंलबजावणीकरिता संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेने आवश्‍यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करून घ्यावी. 
शासन निकषानुसार तसेच विकासकामांच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक 
मंजुरीनुसार निविदा प्रक्रिया करावी. सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त 
झाल्याशिवाय कामास सुरूवात करू नये. विकासकामांश्ी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्गमित 
करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक मंजुरीच्या / कामाच्या आदेशानुसार, विकासकामांची अमंलबजावणी विहीत 
कालावधीत पूर्ण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, लातुर यांनी दक्षता घ्यावी. 


६. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG 
च्या निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शार्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, लातुर यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, लातुर यांनी 
शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१४ प्र.क्र.१४१/का-७ 


नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महाळेखापरीक्षक 
यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. 


७. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामासाठी केंद्र व राज्य 
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक 
अहवाल (QPR), अद्ययावत छायाचित्रांसह जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच 
विभागाच्या Construction tracker प्रणालीवर देखील विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामाची 
माहिती वेळोवेळी Upload करावी. 


८. जिल्हाधिकारी, लातुर यांनी मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीसाठी दुसऱ्या 
टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित 
नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे (UC) तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR), अद्ययावत छायाचित्रांसह 
प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावी. तसेच निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालयास 
सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या Seat खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी 
जिल्हाधिकारी, लातुर यांची राहील. 


९. सदर शासन निर्णय वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८-भाग पहिळलाउपविभाग एक मधील , 
२७ .अट क्रअन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकाराअंतर्गत व वित्त विभाग, शासन 

परिपत्रक क्र३-अर्थ/४०.क्र.प्र/२०२३-अर्थसं., दिमधीळल कार्यपद्धती व अटींची पुर्तता २०२३ ,एप्रिल १२. 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०३२८१७५६०८६११४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANAND NARAYANRAO “si: 
BHONDVE 


(आ.ना.भोंडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विभागीय Sa SIN. 
४. जिल्हाधिकारी, लातुर. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१४ प्र.क्र.१४१/का-७ 


७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातुर 


८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातुर 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातुर. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातुर. 

११.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 

१३.निवड नस्ती, (का.७) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


